महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक - मशोम-२०२१/प्र.क्र.७५/ल-७ 
महसूल व वन विभाग 
हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- १८ ऑक्टोबर, २०२१. 


शासन आदेशा 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्य होती महामंडळाच्या संस्थापन नियमावलीतील नियम ७२ अन्वये 


प्रदान करण्यात आलेल्या seria वापर करून, महाराष्ट्राचे राज्यपाळ, संचाळक मंडळावरील 


सदस्यांची नियुक्‍ती करू शकतात. 


त्याअर्थी, आता महाराष्ट्र राज्य होती महामंडळाच्या संस्थापन नियमावलीतील, नियम ७१, व 


नियम ७२ तसेच नियम ८५अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्‍तीचा वापर करून महाराष्ट्राचे 


राज्यपाल, सन २०२१-२२ करीता या आदेशाच्या दिनांकापासून १ वर्ष किंवा नवीन संचालक मंडळाची 


नेमणूक होईपर्यंत यापैकी जो कालावधी कमी असेल त्याकरिता महाराष्ट्र राज्य शोती महामंडळाच्या 


संचालक मंडळावर पुढीलप्रमाणे नियुक्त्या व नामनिर्देशान करीत आहे :- 


१. ALAR) ----- अध्यक्ष 
२. मा.मंत्रीकूषी ३ ----- उपाध्यक्ष 
३. ALITA AB) सदस्य 
४. अपर मुख्य सचिव (महसूल), महसूल ववन विभाग .ढ | ----- सदस्य 
५. अपरमुख्यसचिव(वित्त,वित्तविभाग ळय सदस्य 
६. सचिव (लाभक्षेत्र विकास, जळसंपदाविभाग | ----- सदस्य 
७. साखर SY, AERTS TSS, Fee सदस्य 
८. OMNIA, AERTS TSM, सदस्य 
९. सहकार MY, AERTS SS ee सदस्य 
१०.आयुक्‍त, जमाबंदी तथा संचालक, भूमी अभिलेख,पुणे /ढ ।। ----- सदस्य 
११.व्यवस्थापकीय संचालक , महाराष्ट्र राज्य होती महामंडळ मर्यादित, पुणे----- सदस्य 


१२.मुख्यअभियंता, जलसंपदाविभाग,नाशिक ळ| सदस्य 


शासन आदेश क्रमांकः मशोम-२०२१/प्र.क्र.७५/ल-७ 


सदरहू शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०२११०१८१६२१३८५२१९ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by Vinayak V Lawate 
Date: 2021.10.18 16:27:14 +05'30' 
(विनायक लवटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल महोदयांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा. मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा. मंत्री (कृषी) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

५. मा. राज्यमंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

६. अपर मुख्य सचिव (महसूल), यांचे स्वीय सहाय्यक, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. अपर मुख्य सचिव (वित्त), यांचे स्वीय सहाय्यक, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. सचिव (लाभक्षेत्र विकास), पाटबंधारे विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१०. कृषी आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

११. सहकार आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१२. आयुक्त, जमाबंदी तथा संचालक, भूमी अभिलेख, पुणे 

१३. विभागीय आयुक्‍त, पुणे विभाग, पुणे. 

१४. विभागीय आयुक्‍त, नाशिक विभाग, नाशिक. 

१५. विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद. 

१६. जिल्हाधिकारी, पुणे/सातारा/सोलापूर/कोल्हापूर/ नाशिक/अहमदनगर/ औरंगाबाद. 
१७. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य होती महामंडळ मर्यादित, पुणे. 

१८. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, नाशिक. 

१९. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य-१/२ मुंबई/नागपूर. 

२०. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य-१/२ मुंबई/नागपूर. 

२१. निवडनस्ती ल-७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


